“ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना भाग H.3” या 
योजनेचे नामकरण “गंगापूर उपसा सिंचन योजना, 
ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद” असे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण - २०२२/ अनौप-१२/प्र.क्र.१२४/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ११ जुलै, २०२२ 


संदर्भ:- १) अधीक्षक अभियंता, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबाद यांचे 
पत्र क्र. गोमपाविम/तां-३/औपामं/बीएलआय-३/२०१७, दि. २८/०२/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचेकडून प्राप्त झालेल्या 
संदर्भाधीन प्रस्तावास अनुसरुन गंगापूर तालुक्‍यातील “ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना भाग क्र.३” या 
योजनेचे नामकरण “गंगापूर उपसा सिंचन योजना, ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद” असे करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त प्रस्तावाचा सांगोपांग विचार करुन “ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना भाग क्र.३” या 
योजनेचे नामकरण “गंगापूर उपसा सिंचन योजना,ता.गंगापूर, जि.औरंगाबाद” असे करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०७१११७०८३९९७२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Abhay Keshaorao Yedsikar 

h a y e ५ h a O [| a O DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b0041f388e5f397467c3 


Yedsikar cob eet eo वतरन्ोन्योी 
(अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


स्वीय सहाय्यक, मा.मंत्री (जलसंपदा व लाक्षवि), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

स्वीय सहाय्यक, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा व लाक्षवि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व महसुल विभाग आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबाद 
५. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 


Cc WwW AD -5 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - २०२२/ अनौप-१२/प्र.क्र.१२४/मोप्र-२ 


६. अधीक्षक अभियंता, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
७. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे. 
८. सर्व मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
९. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

१०. मंत्राळयीन सर्व विभाग. 

११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य. 

१२. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क महासचालनालय,मंत्रालय 

१३. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१४. महाळेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१५. सर्व अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग 

१६. सर्व कार्यासन अधिकारी, पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१७. वित्त विभाग ( व्यय(१२-, मंत्रालय, मुंबई . 

१८.मोप्र२- कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


